न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा 
संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील गट-अ व 
गट-ब या वर्गातील पदावर पदोन्नती देण्यास 
Ta अधिकाऱ्यांची निवडसूची तयार 
करण्यासाठी विभागीय पदोन्नती समिती गठीत 
करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः .एफएसएल-०४१५/प्र.क्र.३७६/पोल-४ 
गृह विभाग,मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २८ जुले, २०१५ 
वाचा :- 
१) झासन निर्णय क्रमांक गृह विभाग, एफएसएल ०४१४/प्र.क्र.२९४/पोल-४, दि.१०.५.२०१३. 
२) शासन निर्णय क्रमांकः गृह विभाग, आयपीएस-१७१५/प्र.क्र.१९९/पोल-४, दि.१०.४.२०१५ 


प्रस्तावना :- 


उपरोक्त संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा 
संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील गट-अ व गट-ब या वर्गातील पदांवर 
पदोन्नतीसाठी पात्र अधिकाऱ्यांची निवडसूची तयार करण्यासाठी विभागीय पदोन्नती समिती गठीत 
करण्यात आलेली आहे. तथापि, संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये न्यायसहायक वैज्ञानिक 
प्रयोगशाळा संचालनालयाचा विभाग प्रमुख म्हणून महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक) हे पद निर्माण 
करण्यात आले आहे. त्यानुषंगाने दि. १०.५.२०१३ च्या शासन निर्णयान्वये निर्माण करण्यात आलेली 
विभागीय पदोन्नती समिती सुधारीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती 


शासन निर्णय :- 


संचाळक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या 
आस्थापनेवरील गट-अ व गट-ब या वर्गातील पदोन्नती कोट्यातील रिक्‍त पदांवर पदोन्नतीसाठी पात्र 
असलेल्या अधिकाऱ्यांची निवडसूची तयार करण्यासाठी उपरोक्त संदर्भ क्र. १ येथील शासन 
निर्णयान्वये गठीत करण्यात आलेली विभागीय पदोन्नती समिती खालीलप्रमाणे सुधारीत करण्यास 
शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय HATH: एफएसएल-0415/प्र.क्र.376/पोल-4 


१ अपर मुख्य सचिव (गृह) अध्यक्ष 

२ महासंचालक (न्यायीक व तांत्रिक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई सदस्य 

३ प्रधान सचिव(विशेष), गृह विभाग सदस्य 

४ संचालक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, सदस्य 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

५ उपसचिव/सह सचिव, गृह विभाग (मागासवर्गीयांचे प्रतिनिधी) सदस्य 

६ उपसचिव/सह सचिव (पोल ४), गृह विभाग सदस्य सचिव 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०७२९११३८०१८९२९ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Surendra 
S U re ‘al d ra Ambadas Deshmukh 

DN: CN = Surendra Ambadas 

Deshmukh, C = IN, S = 


A aa b ad as Maharashtra, O = Government Of 


Maharashtra, OU = Under 


D es hm U kh Bo on horcoayemuenesen: 


(सु. अं. देशमुख) 
अवर सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


१. अपर मुख्य सचिव (गृह), यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२. महासंचालक (न्यायीक व तांत्रीक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

३. प्रधान सचिव(विशेष), गृह विभाग 

४. संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

५. सह संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
६. निवड नस्ती (पोल ४) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


